राज्यातील सागरी सुरक्षेसाठी वेगवान बोटी 
चालविण्याकरिता पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास 
मास्टर, गट-ब (अराजपत्रित) व पोलीस उपनिरीक्षक, 
फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर, गट-ब (अराजपत्रित) 
संवर्गातील एकूण ९५ पदे कंत्राटी तत्वावर एकत्रित 
मानधनावर भरण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमटीएस-०३१७/ प्र.क्र.५९/ पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमटीएस-०३११/प्र.क्र.६७७/पु.बा ३९/पोल-४, दि. १५.१२.२०१५ 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमटीएस-०३१७/प्र.क्र.५९/पोल-४,दि.१५.०३.२०१७, 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमटीएस-०३१७/प्र.क्र.५९/पोल-४, दि.०६.०१.२०१८ 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमटीएस-०३१७/प्र.क्र.५९/पोल-४,दि.०८.१०.२०१८ 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमटीएस-०३१७/प्र.क्र.५९/पोल-४,दि. २३.०९.२०१९ 

६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सागरी सुरक्षा व सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र.क्र./॥७72-05 & S/Tech.Manpower/Contract/94/ 2022-443, दि.२७.०९.२०२२ 

७. पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/३-अ/मो.प.नियम/कोस्टल गार्ड/०२/२०१० 
दि. १७.१०.२०२३ 


प्रस्तावना:- सागरी पोलीस विभागाकडील वेगवान बोटी चालविण्याकरिता पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास 
मास्टर, गट-ब (अराजपत्रित) ९३ पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षक फर्स्ट gore इंजिन ड्रायव्हर, गट-ब 
(अराजपत्रित) या संवर्गातील ९३ पदे याप्रमाणे एकूण १८६ पदे ११ महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी 
उपलब्ध होतील तो दिनांक, यापैकी जे अगोदर घडेल इतक्या कालावधीसाठी प्रतिमाह रु.२५,०००/- या एकत्रित 
मानधनावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करार पध्दतीने भरण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये 
यापूर्वी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये १०८ पदांना व संदर्भ क्र.३ 
ते ५ येथील शासन निर्णयान्वये १०० पदांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार सदर संवर्गातील १०० 
पदांचा ११ महिन्यांचा कालावधी मे २०२० मध्ये संपुष्टात आला असल्याने, संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील पत्रांन्वये 
विहित प्रक्रियेव्दारे ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यास मान्यता देण्याची विनंती शासनास करण्यात आली आहे. 
सदर वस्तुस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर, गट-ब (अराजपत्रित) व पोलीस 
उपनिरीक्षक, फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर, गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील एकूण ९५ पदे कंत्राटी तत्वावर 
एकत्रित मानधनावर भरण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- राज्य पोलीस दलाकडील बोटी चालविण्याकरिता आवश्‍यक असलेली पोलीस उपनिरिक्षक 
सेकंड क्लास मास्टर, गट ब (अराजपत्रित) व पोलीस उपनिरिक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर, गट-ब 
(अराजपत्रित) या संवर्गातील एकूण ९५ पदे ११ महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो 
दिनांक, यापैकी जे अगोदर घडेल इतक्या कालावधीसाठी प्रतिमाह रु. ४०,०००/- या एकत्रित मानधनावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर खालील अटींच्या अधीन राहून भरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) कराराचा कालावधी संपुष्टात येताच नियुक्‍ती संपुष्टात येईल व सदर पदावर केलेल्या सेवेमुळे सदर 
पदावर किंवा अन्य कोणत्याही पदावर नियुक्‍ती मिळण्याचा/ समावेडानाचा हक्क प्राप्त होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमटीएस-०३१७/ प्र.क्र.५९/ पोल-४, 


ब) सदर पदे भरतांना शा. नि. सा.प्र.वि. दि.१५.०२.१९९५ व दि.१४.०१.२०१० मधील अटी व 
शर्तीचे कटाक्षाने पालन करावे. 

क) अशा नियुक्त्या करतांना जनहित याचिका क्रमांक ८५/२००८ बाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

ड) अशा कंत्राटी नियुक्‍तीमुळे सद्य:स्थितीत शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या 

पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी 
इ) या कर्मचाऱ्यांना ज्या महिन्यांपासून कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात येईल त्या महिन्यापासून 
मानधन अदा करण्यात यावे. 


२ सदर कंत्राटी तत्वावरील पदे विहित पध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यात येतील. तसेच, सदर पदे भरतांना 
नौदलातील तसेच तटरक्षक दलामधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल 


३. पोलीस दलाकडे असलेल्या बोटी पावसाळ्यात २ ते ३ महिन्यांच्या कालावधीकरिता बंद ठेवण्यात येत 
असल्याने या काळात सदर बोटींवरील कर्मचाऱ्यांची सेवा तात्पुरती खंडीत करण्यात येते, ही बाब लक्षात घेता 
सदर पदे ही पावसाळ्यातील खंडाचा कालावधी वगळून ११ महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध 
होतील तो दिनांक, यापैकी जे अगोदर घडेल तेवढया कालावधीसाठी अस्तिवात राहतील. 


8. सदरचा खर्च, गृह विभाग “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस (09), १०९ जिल्हा पोळीस दल (दत्तमत), 
२०५५०१६८ (योजनेतर), १०-कंत्राटी सेवा” या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत निधीतून भागविण्यात यावा. 


प्‌. सदर शासन निर्ण सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ 
७४/२०२३/आस्थामं(१३),दि. २८.१२.२०२३ व वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४१२/व्यय-७, 
दि. १८.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२९१२०६३१००२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 


DN: c=IN, O9=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3e782c1e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c1904204F 
442b52d728d48a67a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A576ADA378C3E 1 DDFF427C2BC46B5A5C32BC32E 
F80F7A475ABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAJI YADAV 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. आयुक्त राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 

५. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, मुंबई 

६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सागरी सुरक्षा व सुरक्षा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई 

८. विशेष पोलीस महानिरिक्षक, मोटार परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षक/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई. 

११. निवासी व लेखापरिक्षा अधिकारी मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमटीएस-०३१७/ प्र.क्र.५९/ पोल-४, 


१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. पोलीस अधिक्षक ठाणे ग्रामिण/पालघर रायगड/ रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग. 
१४. पोलीस उप आयुक्‍त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई. 

१५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१३) मंत्रालय मुंबई. 

१६. वित्त विभाग मंत्रालय (व्यय-७/सेवा-६) मुंबई. 

१७. निवडनस्ती/ गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


